नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या 
कामाच्या अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवणाऱ्या 
विवाद / मतभिन्नता यांचे निवारणासाठी तक्रार 
निवारण समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शुद्धीपत्रक क्रमांकः सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.४/शिकाना/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर ,२०१८ 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक, दि.३१.१०.२०१८ 
शुद्धीपत्रक :- 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रा.लि. यांचे सोबत दि.८.१.२०१८ रोजी सवलत करारनामा 
स्वाक्षांकित करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी विमानतळ विकासाचे काम सिडकोमार्फत एप्रिळ, २०१७ पासून 
सुरु करण्यात आले असून सदरहू भूविकासाचे काम सवळतधारकाकडे सूपूर्द करण्यात आला आहे. 
सदरहू कामाच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणारे विवाद अथवा मतभिन्नता यांच्या निवारणाकरीता 
प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती दि.३१.१०.२०१८ रोजी गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


“सदर झासन निर्णयामध्ये “सवलत करारनाम्याच्या/ करारनाम्यातील ” या शब्दप्रयोगाऐवजी “ 
भूविकास कार्य प्रतिस्थापन (Land Development Works Substitution Agreement) करारनामाच्या/ 
करारनाम्यातील ” असे वाचावे. ” 


उर्वरित मजकूरामध्ये कोणताही बदल नाही. 


०२. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२६१२१७५३४०२५ असा आहे. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shriram oN concrete cian 
Dattatray Yadav क 
(श्रीराम यादव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक सिआयडी-३३१८/प्र.क्र.०५/शिकाना/नवि-१० 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचाळक,ऱहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र मर्यादित (सिडको), 
निर्मल, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 

८. अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, प्रशासन भवन, शोवा, नवी मुंबई § ४००७०७. 

९. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

qo. निवड नस्ती (नवि-१०). 


KKKKKK 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


